मागणी क्रमांक आर-१, लेखाशिर्ष 
"२२१०३०६५" अंतर्गत अनुशोषांर्गत प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे बांधकामासाठी सन 
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी निधी मंजुर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २६ मार्च, २०१८. 


वाचा : 

१ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, दिनांक 
१८.०४.२०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ९४/अर्थ-३, दिनांक 
३०.०६.२०१७. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण२०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य ३ 
दि.११ ऑक्टोंबर, २०१७ 

४) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण२०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य ३ 
दि.१६ फेब्रुवारी, २०१८ 

५) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ दि.०६ फेब्रुवारी,२०१८ 


प्रस्तावना : 

सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता अनुशेषांतर्गत मंजूर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे 
यांच्या बांधकामासाठी मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०३०६५" याखाली मार्च, २०१७ च्या अर्थसंकल्पिय 
अधिवेशनामध्ये रुपये ५९५७.७८ लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर निधी पैकी शासन 
निर्णय दिनांक १५ सप्टेंबर, २०१७ अन्वये मंजूर निधीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत एकूण रु. ४१७०.४४ 
लक्ष निधी मंजुर करण्यात आला आहे. त्यापैकी शासन संदर्भ क्र ३ अन्वये रु. ४०६९.९७ लक्ष निधी व 
शासन संदर्भ क्र. ४ अन्वये रु. ९९.९० लक्ष असा एकूण ४१६९.८७ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला 
आला आहे. शासन संदर्भ क्र ५ अन्वये आता ८० टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्याबाबत वित्त 
विभागाच्या सुचना आहेत त्यानुसार Co टक्केच्या मर्यादे रु. ५९६.३५ लक्ष निधी शिल्लक आहे सदर निधी 
मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती याबाबत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य 3 


शासन निर्णय : 

संदर्भाधीन अनुक्रमांक-१ येथील शासन परिपत्रकान्व्ये “महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०१७” 
(महाराष्ट्र विनियोजन (लेखनुदान) अधिनियम, २०१७ यांच्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या रकमांसह) यास महाराष्ट्र विधानमंडळाने मंजुरी दिली असून, महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे आणि ते २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ 
म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १५.०४.२०१५ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आला 
आहे. त्यास अनुसरुन सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या ८० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्यास अनुमती दिलेली आहे. 
२. सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता अनुदोषांतर्गत मंजूर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे 
यांच्या बांधकामासाठी मुख्यलेखाशिर्षे "२२१०३०६५" या खाली मार्च, २०१७ च्या अर्थसंकल्पिय 
अधिवेशनामध्ये रुपये ५९५७.७८ लक्ष नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे. वित्त विभाग, दि. १८ 
एप्रिल, २०१७, दि. ३० जून, २०१७, दि. २९ डिसेंबर, २०१७, दि. ०१ फेब्रुवारी, २०१८ व दि. ०६ 
फेब्रुवारी, २०१८ अन्वये ८० टक्केच्या ४७६६.२२ लक्ष अर्थसंल्पीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी एकूण 
रु. ४१६९.८७ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून रु. ५९६.३५ लक्ष इतका निधी शिल्लक आहे. 
सह संचालक आरोग्य सेवा यांनी मागणी केल्यानुसार व लोकप्रतिनिधीच्या मागणीनुसार प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम दुरुस्तीच्या कामासाठी शिल्लक निधीच्या मर्यादेत खालील प्रमाणे निधी 
मंजुर करण्यात येत आहे. (कामनिहाय माहिती प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत जोडण्याल आली आहे.) 


(रु. लाखात) 
अ.क्र. | जिल्हा मंजुर निधी 
Log | जालना रु. २६७.०० 
२ | औरंगाबाद रु. ७७.०० 
३ | नांदेड रु. १११.०० 
४ । बीड रु. १२३.६५ 
५ | सोलापूर रु. १७.०५ 
एकूण रु. ५९५.७० 


अटी व शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम 
विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. 
२) कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा काढण्यात यावी. 
३) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य 3 


४) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्ण क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 

३. सदर प्रस्तावावरील खर्च मागणी क्रमांक- आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष "२२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६- सार्वजनिक आरोग्य, ८००- इतर खर्च, प्रादेशिक असमतोल दूर 
करण्याकरीता योजना- स्थानिक क्षेत्रातील योजना (राज्य योजना), (०१)(०७) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८७ अन्वये योजनांतर्गत योजनांकरिता अनुदान 
(२२१० ३०६५), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" याखालील सन २०१७-१८ करिता उपलब्ध असलेल्या 
निधीमधून खर्ची टाकण्यात यावे. 

४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना असे कळविण्यात 
येते की, उपरोक्‍त मंजुर करण्यात आलेल्या निधीचे वाटप करण्यात यावे व मंजुर करण्यात आलेला 
सदर निधी नियमानुसार ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत खर्च करण्यात यावा व मंजुर निधीपेक्षा अधिक खर्च 
होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्रमांकः अर्थसं -२०१७/प्र.क्र. ९४/अर्थ- 
3, दिनांक ३० जुन, २०१७. व वित्त विभाग झासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ 
दि.०६ फेब्रुवारी,२०१८ च्या मान्यतेस अनसरुन निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२२१३५०३७९७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | n e S h Maharashtra, O = Government 


भी Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam टिक्का... 
+05'30' 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी. जालना, औरंगाबाद, नांदेड, बीड व सोलापूर 

सह संचालक, रुग्णालये (जिल्हास्तर), आरोग्य सेवा, मुंबई. 


०८ -*७ AO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य 3 


५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळे. औरंगाबाद, लातूर व पुणे 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जालना, औरंगाबाद, नांदेड, बीड व सोलापूर 

नियंत्रक, लेखा व लेखापरीक्षा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

. वित्त विभाग (अर्थसं ३), मंत्रालय, मुंबई. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- अर्थसंकल्प/ आरोग्य ३-अ, आरोग्य ४), 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


one SG  -€ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-३ दि. २६.०३.२०१८ 


प्रपत्र - “अ 
(रु. लाखात) 
अ.क्र. जिल्हा आरोग्य संस्था व कामाचे नाव मंजुर निधी 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र बेगमपूर ता. मोहळ मुख्य इमारतीचे जादा 
धि सोलापूर ate see 3.20 
काम व मेन स्ट्रीट लाईटबाबतचे प्रलंबित देयके 
प्राथमिक आरोग्य केद्र उपळाई ता. माढा टाईप २ निवासस्थान 
बांधकामाबाबतचे प्रलंबित देयके me 
प्राथमिक आरोग्य he उपळाई ता. माढा येथील वैद्यकीय 
अधिकारी निवासस्थान व विद्युतीकरण कामाचे प्रलंबित देयके os 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिते येथील मुख्य इमारत बांधकामाचे 
प्रलंबित देयके य 
एकूण १७.०५ 
२ | बीड उपकेंद्र खालापूरी येथील इमारत दुरुस्ती ३.०० 
उपकेद्र पौडुळ येथील परिसर सुधारणा व विद्युतीकरण ३.०० 
उपकेद्र हिवरसिगा येथील इमारत दुरुस्ती व विद्युतीकरण ३.०० 
उपकेद्र खोकरमोहा येथील इमारत दुरुस्ती व परिसर सुधारणा ३.०० 
उपकेद्र रायमोहा येथील परिसर सुधारणा व किरकोळ कामे. ३.०० 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिरुर येथील परिसर सुधारणा व दुरुस्ती २.९० 
उपकेद्र लोणी येथील इमारत दुरुस्ती २.९५ 
उपकेद्र पारगाव येथील इमारत दुरुस्ती ३.०० 
उपकेद्र जाटनांदुर येथीळ किरकोळ कामे व विद्युतीकरण २.९५ 
उपकेद्र शिरुर येथील इमारत दुरुस्ती व विद्युतीकरण ३.०० 
उपकेद्र फुलसांगवी येथील इमारत दुरुस्ती २.८५ 
उपकेद्र शिरसगाव इमारत दुरुस्ती २६.०० 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजुरी येथील फर्निचर, व किरकोळ र 
कामे, परिसर सुधारणा इत्यादी ee 
एकूण १२३.६५ 
". दाग प्राथमिक आरोग्य केद्र जिकठाण ता. गंगापूर येथील दुरुस्ती, गतला 
ड्रेजेज लाईन, अंतर्गत रस्ते 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र लासुर Cat दुरुस्ती १०.०० 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र वेरुळ स्टेशन दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र रांजणगाव शो.पु. ता. गंगापूर दुरुस्ती ७.०० 
उपकेद्र पंढरपूर येथील दुरुस्ती व सुशोभिकरण १०.०० 
उपकेद्र गिरनेरा वडगाव १०.०० 
एकूण 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-३ दि. २६.०३.२०१८ 


प्रपत्र - “अ 
अ.क्र. जिल्हा आरोग्य संस्था व कामाचे नाव मंजुर निधी 
| नावड प्राथमिक आरोग्य केद्र वाई (बा) येथील संरक्षण भिंत उंची 

४ । नांदेड वाढविणे व परिसर सुधारणा ३०.०० 
वाढविणे व परिसर सुधारणा 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाई (बा) येथील नाली बांधकाम, 
दा ळ्या 90.00 
काक्रेटीकरण 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र वानोळा येथे सौर उर्जावरीत पथदिवे 

१२.०० 

बसविणे 
उपकेद्र हरडफ येथे पेव्हींग ब्लॉक बसविणे व नाली बांधकाम १०.०० 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र कौठारी येथे पेव्हींग ब्लाक बसविणे १०.०० 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोठारी येथील दुरुस्ती, परिसर सुधारणा त 
काक्रेटीकरण । 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र कुटुंर येथील निवासस्थान दुरुस्ती ८.०० 
उपकेंद सांगवी येथील दुरुस्ती, परिसर सुधारणा पेव्हींग ब्लॉक 
बसविणे aoe 
उपकेंद्र डोंगरगाव येथील दुरुस्ती, परिसर सुधारणा पेव्हींग 
ब्लॉक बसविणे oo 
उपकेद्र काटकळंबा येथील दुरुस्ती ५.०० 
एकूण १११.०० 

५ ।जालना | प्राथमिक आरोग्य केंद्र पाटोदा मुख्य इमारत दुरुस्ती २५.०० 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजाटाकळी मुख्य इमारत व र 
निवासस्थान दुरुस्ती स्या 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र शेळगाव मुख्य इमारत व निवासस्थान र 
दुरुस्ती ia 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र मानेगाव मुख्य इमारत व निवासस्थान ळू 
दुरुस्ती 3 
उपकेद्र भाटेपूरी इमारत दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र वडिवाडी इमारत दुरुस्ती १०.०० 
उपकेंद्र सावरगाव हडप इमारत दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र पिपळवाडी इमारत दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र गाढे सावरगाव इमारत दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र भोकरदन इमारत दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प. रोहीलागड दुरुस्ती सुशोभिकरण, सुधारण करणे १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प. हस्तपोखरी RAS रोड, पेव्हींग ब्लॉक, वॉल 
कंपाऊंड दुरुस्ती, परिसर सुधारणा १०.०० 


उपकेद्र ग्रा.प. हस्तपोखरी परिसर सुधारणा, पेव्हींग ब्लाक 
बसविणे 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१८७/आरोग्य-३ दि. २६.०३.२०१८ 


प्रपत्र- “अ 
अ.क्र. जिल्हा आरोग्य संस्था व कामाचे नाव मंजुर निधी 

| उपकेद्र ग्रा.प. माहेर भायगाव इमारत दुरुस्ती, सिमेट रस्ता, 
पेव्हींग ब्लॉक १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प. लोणार वॉल कंपाऊड दुरुस्ती हायमास्ट लाईट 
बसविणे. १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प. जामखेड परिसर सुधारणा, सुशोभिकरण, वॉल 
कंपाऊड दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प.बक्षाचीवाडी सिमेट रस्ता,वॉल कंपाऊड दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प.चिचखेड पेव्हींग ब्लॉक, सिमेंट रस्ता व परिसर 
सुधारणा १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प. सोनक इमारत दुरुस्ती सुशोभिकरण १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प. पिंपरखेड वॉल कंपाऊड उंची वाढविणे नाली 
दुरुस्ती १०.०० 
उपकेद्र ग्रा.प. पिंपरखेड इमारत दुरुस्ती परिसर सुधारणा १०.०० 
एकूण २६७.०० 
एकूण सर्व जिल्हे ५९५.७० 


